शिकाऊ/पक्की अनुज्ञप्ती प्रकल्पाअंतर्गत 
GST (वस्तु व सेवा कर) कर आकारणी 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०९१३/प्र.क्र.३२२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
दिनांक : ३० जून, २०१७ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीडी-०९१२/प्र.क्र.३२२/परि-४, दिनांक ३१/०५/२०१६ 
२) परिवहन आयुक्त, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/कार्या.११/संगणक/जीएसटी 
२०१७/जा.क्र.९५६६, दिनांक २३.०६.२०१७ चे पत्र. 


शासन निर्णय: 

केंद्रशासनाच्या वस्तु व सेवा कर (951) परिषदेच्या दि.१९ मे,२०१७ रोजी झालेल्या १४ व्या बैठकीत 
वस्तु व सेवा कर (GST) यांचे दर संमत करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन दि. ०१.०७.२०१७ पासून 
देशात GST अंतर्गत कर लागू होत आहे. यामुळे दि.०१.०७.२०१७ पासून सेवाकर रद्द होऊन त्याऐवजी GST 
लागू होईल. त्यानुसार परिवहन विभागातंर्गत जारी होणा-या शिकाऊ/पक्क्या अनुज्ञप्ती बाबत खालील 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित सेवाशुल्क वसूल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


कामाचे वर्णन सेवा १८% दराने | सेवापुरवठा अर्जदाराने 
पुरवठादारास | लागु9$5 | दारास देय | अर्जासोबत भरावायाचे शुल्क 
देय मुळ शुल्क रक्‍कम रक्‍कम (रुपये) 


(रुपये) 
षु & 


a ee a a 
शिकाऊ अनुज्ञप्ती ६.३७ २०१ 
पक्को अनुज्ञप्ती १५.७१ १०३.०१ 
ei 


2. उपरोक्त वसुल शुल्कामधून सेवापुरवठादारास खालील तक्त्यातील रकाना ४ प्रमाणे रक्कम अदा 
करुन उर्वरित रक्‍कम झासनास जमा राहील. 


रक्‍कम (रुपये) 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१२/प्र.क्र.३२२/परि-४ 


माचे वर्णन | अर्जदाराने देय एकुण शुल्क | पैकी 
रक्‍कम (रुपये) सेवापुरव 
ठादारास 
वर्ग शुल्क 
रक्‍कम 
(मुळ देय 
रक्‍कम 
रुपये) 


शिकाऊ ५.४० | ५.४--०.९७ <६.३७ | १९४.६३ 
7 1 

पक्की अनुज्ञप्ती ८७.३० ८७.३ --१५.७१- ६६२.९९ 
dial वी विळी 


३. प्रत्येक अर्जदाराने शुल्क जमा केल्यानंतरची पावती जारी करताना सेवाकराची रक्कम स्वतंत्रपणे 


पैवा शुल्क GST सह 


(रक्‍कम रुपये) 


प 


जमा रक्‍कम 
(रुपये) 


दर्शविण्यात येईल. 
४. हे आदेश केंद्रशासनाच्या वस्तु व सेवा कर (GST) परिषदेच्या दि.१९ मे २०१७ रोजी झालेल्या १४ व्या 


बैठकीतील निर्णयानुसार दिनांक ०१.०७.२०१७ पासून लागू होतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७०६३०१८१८०५०३२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
DN: c=IN, o=Gi t Of Mah: htra, ou=H 
Ka d a mM D a tta it ra y क्या, त्य क व 
2.5.4.20=7fee1 bbc15b71aa23bf3ffa4e468dF74927034 


H a n mM a n t a alata 1e6f, cn=Kadam Dattatray 


(द.ह.कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


Ee) 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 


HSS ८2 ड£ 9७ ८८४० 52 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


